सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील 
राजभवन सचिवालयातील गट-अ ते गट-ड 
संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : राजभ-२०२१/प्र.क्र.४१/२०-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ५ जुले, २०२१ 


वाचा : १ दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्र.दिव्यांग- 
२०१३/प्र.क्र.३५/दि.क.२, दि.०७.१०.२०१६ 
3) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांची दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 
४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.दिव्यांग- 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि.१२.११.२०२० 
५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्र.दिव्यांग- 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि.०२.०२.२०२१ 
६) मा. राज्यपालांचे अवर सचिव यांचे पत्र क्र.३8/₹81/-810099089/0..९०/२०२०- 
२१,दि.२२.०२.२०२१ 
७ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक राजभ-२०२१/प्र.क्र.४१/२०-अ , 
दिनांक २६.२.२०२१ 
८) मा. राज्यपालांचे अवर सचिव यांचे पत्र क्र.३8/651/1-81509060/5.३.९०/ 
२०२१/११८०,दि.०७.०६.२०२१ 
९) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, पत्र क्र.दिव्यांग-२०२०/संकीर्ण ११/दि.क.२, 
दि.२३.०६.२०२१ 
प्रस्तावना :- 


संदर्भीय क्रमांक ७ येथील दिनांक २६.२.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहे. 


२. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील पदांची 
पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करुन सदर यादी केंद्र शासनाच्या www.cisabilityaffairs.gov.inal 
संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notification येथे List of Post identification suitable for Persons with 
Benchmark Disability notified on 08.09.2029 या शिर्षाखाली प्रसिध्द केळी आहे. याबाबत राज्य शासनाचे 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या 
आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या 
सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केलेली आहे. त्यामध्ये केंद्र शासनाने दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेली 
गट “अ” ते गट “ड” मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत अशी पदे, तसेच केंद्र शासनाने 
प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन 
सेवेतील पदांशी समान आहेत, अज्ञा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील, अशा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि.०२.०२.२०२१ च्या 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/प्र.क्र.४१/२०-अ 


शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. सदर अधिसूचना व शासन निर्णयातील निर्देशास अनुसरुन सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील राजभवन सचिवालय येथील राज्यपालांचे सचिव कार्यालय व परिवार 
प्रबंधक कार्यालयातील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेतील दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेली 
पदे विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखाळील राजभवन सचिवालय येथील राज्यपालांचे 
सचिव कार्यालय व परिवार प्रबंधक कार्यालयातील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी अनुक्रमे 
विवरणपत्र-अ व ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुनिश्चित करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी 
दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक क्र. २०२१०७०५१५३८१४८४०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

SATISH KARBHARI कभ 


1804321572 


JONDHALE 2 क 
(सतीझा जोंधळे) 
सोबत : विवरणपत्र-अ वब सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. मा.अपर मुख्य सचिव (वित्त), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मा.प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. मा.राज्यमंत्री (साप्रवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 

९. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२. उप सचिव, कार्या-दि.क.-२,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. सामान्य प्रशासन विभाग/१९-अ, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवड नस्ती 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/प्र.क्र.४१/२०-अ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय, क्रमांक :राजभ-२०२१/प्र.क्र.४१/२०-अ, दिनांक ५/०७/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 
राज्यपालांचे सचिव कार्यालय 
Ta वें 
ie वरी शारिरिक | दिव्यांग आरक्षणाचा oes शासनाच्या 
अ विद्यमान संवर्ग कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या 
योग्यता सुयोग्य प्रकार अधिसुचनेमधील 
पृ.क्र.व अ.क्र 
za २ 3 ae SS षु & 
राजपत्रित गट-अ 

१ । राज्यपालांचे उप |S, ST, W, a) फो शिक्षण ज्ञाखेचे प्रमुख या । Pk शासनाच्या 
aca BN, RW, SE, DHH अधिसूचनेतील 
सचिव (शिक्षण) । प Ge 2 ’ नात्याने शाखेतील कामावर | अधिसूचनेतील 

क्य ०) OA,BA , en क्र वरील 
OLBLOAL, | देखरेख व नियंत्रण ठेवणे, | २क्रॅ-११९२ वराल 
LC,Dw, AAV, राज्यातील विद्यापीठांचे अ.क्र.५२ नुसार 
MDy कुलगुरु re 
a) Na er मा. 
(a) to (d) above | विद्यापीठाशी संबंधित सर्व 
नस्त्या/ पत्रव्यवहार हाताळणे 

२ | अवर सचिव- 5, ST, W, र a) BLV प्रशासन व लेखा शाखेवर । केंद्र शासनाच्या 
(प्रशासन) व eee SE, | b) DHE देखरेख व नियंत्रण ठेवणे, | अधिसूचनेतीळल 
(शिक्षण) 9 ae मंत्रिमंडळाचा  शापथविधी, । पृ.क्र.११९३ वरील 

OALLC, | तसेच मुख्य न्यायाधीश, | अ.क्र.५५ नुसार 
pail शेरीफ, लोकायुक्त यांचे 
AAV, 
MDy शपथविधी कार्यक्रमाचे 
d) MI आयोजन करणे, 
ors Hee Aa राज्यपालांकडे येणा-या 
11/01/1111) a) to 
(को ७0. | जनतेच्या तक्रारी, दयेचे अर्ज 
यावर कार्यवाही करणे, विविध 
संस्थांवर सदस्यांच्या 
नेमणुकांना मान्यता देणे व 
राज्यपालांशी संबंधित अन्य 
कामकाज पाहणे. 

३ ।विशेषकार्य S,ST,W,SE a) BLV राज्यपालांचे जनसंपर्क केंद्र शासनाच्या 
अधिकारी 0) OA,OL, विषयक कामकाज पाहणे. अधिसूचनेतील 
queen BL,OAL, क वरील 
( “71. पृ.क्र.१५४६ वरील 

Dw. AAV अ.क्र.८६४ नुसार 
c) SLD 
d) MD 

involving 

(a) to (c) 

above 


पृष्ठ १५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/प्र.क्र.४१/२०-अ 


४ ।मानववंडाशास्त्रज्ञ | 5, ST. W, a) D,HH आदिवासी जमातीच्या द्र शासनाच्या 
डर रा |b) OABA, । मानववंशावळी संदर्भात अधिसूचनेतील 
OLOAL, | संशोधन करणे i aa 
CP. LC. संशोधन करणे पृ.क्र.१७९८ वरील 
0७,५५४ अ.क्र.४५७ 
0) MD 
involving 
(a) to (c) 
above 
५ | विधिअधिकारी । S, ST, RW, a) BLV अनुसूचित क्षेत्राच्या संदर्भात | se शासनाच्या 
Hee b) HH कामांविषयी राज्यपालांना अधिसूचनेतील 
शि 1. कायदेविषयक सल्ला देणे. पृ.क्र.१४३७ वरील 
BLOA,BLA, अ.क्र.५९८ 
AAV 
d) SLD 
e) MD 
involving 
(a) to (d) 
above 
राजपत्रित गट-ब 
& घुलेख S, ST, W, a) BLV अधिका-यांकडून कद्र शासनाच्या 
(निवडश्रेणी) 0. b) HH लघुलिपीमध्ये cosa घेऊन | अधिसूचनेतील 
o 1... त्यांचे टंकलेखन करणे. पृ.क्र.१७७७ वरील 
BLOA, कार्यालयाचे टंकलेखनाचे अ.क्र.३८० नुसार 
CP.LC.Dw, | काम पाहणे. वरीष्ठ अधिका- 
AAV 
d) ASD (M) याचे स्वीय सहाय्यक म्हणून 
SLD.MI  । कामपाहणे. 
e) MD 
involving (a) 
to (d) above 
७ | अधिक्षक 5, ST, W,BN, | 90 फा. आदिवासी कक्ष संबंधीत केंद्र शासनाच्या 
ake H |b) DWH कामकाज पाहणे अधिसूचनेतील 
* c) OA BA, - ae 
OL.BL.OAL, पृ.क्र.१६५२ वरील 
CP.LC,Dw, अ.क्र.३९ नुसार 
AAV,MDy 
d) SLD,MI 
e) MD 
involving (a) 
to (d) above 
अराजपत्रित गट-ब 
८ | लघुलेखक S, ST, W, a) फा. अधिका-यांकडून केंद्र शासनाच्या 
(उच्चश्रेणी) 2) a लघुलिपीमध्ये दृकश्राव्य घेऊन | अधिसूचनेतील 
टो र त्यांचे टंकलेखन करणे. पृ.क्र.१७७७ वरील 
CP, LC, कार्यालयाचे टंकळलेखनाचे अ.क्र ३८२ 
0७,७७% | काम पाहणे. वरीष्ठ अधिका- | नुसार 
बो: ळग. Nig sete erreurs 
SLD.MI याचे स्वीय सहाय्यक म्हणून 
e) MD काम पाहणे. 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/प्र.क्र.४१/२०-अ 


involving 
(a) to (d) 
above 
९ घुलेख S, ST, W, a) B,LV अधिका-यांकडून कद्र शासनाच्या 
(निम्नश्रेणी) 11. लघुलिपीमध्ये दृकश्राव्य घेऊन | अधिसूचनेतील 
c) OAOL, nee 
BL,OAL, | Bid टंकलेखन करणे. पृ.क्र.१७७८ वरील 
CP, LC, कार्यालयाचे टंकलेखनाचे अ.क्र.३८३ 
Dw,AAV काम पाहणे. वरीष्ठ अधिका नुसार 
d) ASD, | काम पाहणे. - | नुसार 
$119,)श | याचे स्वीय सहाय्यक म्हणून 
क काम पाहणे. 
involving (a) 
to (d) above 
गट-क 
qo | सहाय्यक S, ST, W, a) पा. टिप्पणी तयार करणे, द्र शासनाच्या 
ne ve | © .D HH | qaader करण, अधिसूचनेतील 
°) oe संगणकावर मराठी/ इंग्रजी । पृ.क्र.१६५६ वरील 
OALCP, | टंकलेखनाचे काम करणे, अ.क्र. ५० नुसार 
1 विविध विषयांच्या नस्त्या/ 
6) &1, शा अभिलेख ठेवणे. 
8 MD 
involving (a) 
to (d) above 
११ | लघुटंकलेखक | S, ST, W, a) फा. अधिका-यांकडून केंद्र शासनाच्या 
wea, A b) HH लघुलिपीमध्ये हृकश्राव्य घेऊन | अधिसूचनेतील 
ae ल त्याचे ae ert करी क वगळ 
BLOAL, | त्यांचे टंकलेख । पृ.क्र.१८३६ वरील 
CP, LC, कार्यालयाचे टंकलेखनाचे अ.क्र. ३९ नुसार 
5 tae काम पाहणे. वरीष्ठ अधिका- 
SLD.MI याचे स्वीय सहाय्यक म्हणून 
e) MD काम पाहणे. 
involving 
(8) 10_ (त) 
above 
१२ | दुरध्वनी चालक | SST, W,MF,] 8 छा. दुरध्वनी स्विकारणे / कद्र शासनाच्या 
द 0 OAOL, संबंधीतास कळविणे/ अधिसूचनेतील 
BL,LC,Dw, ae ease i" कोरे 
AAV महत्त्वाच्या कॉल्सची नोंद पृ.क्र.२४५६ वरील 
c) ASD(M), | ठेवणे अ.क्र.१६८४ 
ID,SLD,MI नुसार 
d) MD 
involving 
(a) to (c) 
above 
१३ | लिपिक/लिपिक | S, ST, W, 8 BLV कार्यालयीन टपालाची केंद्र शासनाच्या 
टंकलेखक चे प 2 आवकजावक ठेवणे, टपाळ | अधिसूचनेतील 
ह 90) | तिकीटांचा लेखा ठेवणे, पृ.क्र.१८३९ वरील 
0&1.,00, | टंकलेखनाचे काम करणे, अ.क्र. ४६ नुसार 
LC,Dw,  । जुना अभिलेख व्यवस्थित 
AAVMDY | ठेवणे सेवा ग वत 
d) ASD (M, वणे, सेवा पुस्तके अद्ययावत 
MoD), ID, | ठेवणे, विविध प्रकारची देयके 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/प्र.क्र.४१/२०-अ 


SLD,MI 
e) MD 
involving 
(a) to (d) 
above 


तयार करणे, वर्ग ४ मधील 
कर्मचा-यांचा भ. नि. निधी 
लेखा ठेवणे. 


गट-ड 


१४ 


जमादार / चोपदार 


S, ST, W, 
ME,SE, H, C 


a) B,LV 
b) D,HH 
c) OA,OL, 
CP, LC, 
Dw,AAV 
d) ASD (M), 
ID, SLD, 
MI 
e) MD 
involving (a) 
to (d) above 


मा. राज्यपालांना सेवा देणे 


केंद्र शासनाच्या 
अधिसूचनेतील 
पृ.क्र.२४७४ वरील 
अ.क्र.३ नुसार 


१५ 


हवालदार / 
रोनिओ चाळक / 
दफ्तरी 


a) B,LV 
b) D,HH 
c) OA,OL, 
CP, LC, 
Dw,AAV 
d) ASD (M), 
ID,SLD,MI 
e) MD 
involving 
(a) to (त) 
above 


गट ड संवर्गातील कर्मचा- 
यांची उपस्थिती, गणवेश 
परिधान व त्यांचे कामावर 
देखरेख ठेवणे. तसेच 
जमादार/चोपदार यांच्या 
अनुपस्थितीत मा. 
राज्यपालांना सेवा देणे. 


कद्र शासनाच्या 
अधिसूचनेतील 
पृ.क्र.२४७४ वरील 
अ.क्र.३ नुसार 


१६ 


S, ST, W, 
ME,SE, H, C 


a) B,LV 

b) D,HH 

c) OA,OL, 
CP, LC, 
Dw,AAV 

d) ASD (M), 
ID, SLD, 
MI 

e) MD 
involving 
(a) to (d) 


above 


शिपाई / संदेश वाहक यांना 
कामे नेमून देणे व त्यांच्या 
कामावर देखरेख ठेवणे. 


कद्र झासनाच्या 
अधिसूचनेतील 
पृ.क्र.२४७४ वरील 
अ.क्र.३ नुसार 


१७ 


ठिपाई / 


संदेशवाहक 


S, ST, W, 
ME,SE, H, C 


a) B,LV 
b) D,HH 
C) OA,OL, 
CP, LC, 
Dw,AAV 
d) ASD (M), 
ID,SLD,MI 
e) MD 
involving 
(a) to (d) 
above 


राजभवन कार्यालयाती 
नस्त्या व अभिलेख व्यवस्थित 
ठेवणे,कार्यालयाचे टपाल व 
नस्त्या संबंधित अधिकारी/ 
शाखा यांना वितरीत करणे. 


कंद्र शासनाच्या 
अधिसूचनेतील 
पृ.क्र.२४७४ वरील 
अ.क्र. ३ नुसार 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/प्र.क्र.४१/२०-अ 


विवरणपत्र-ब 


झासन निर्णय, क्रमांक :राजभ-२०२१/प्र.क्र.४१/२०-अ, दिनांक ५/७/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 
राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालय 


पेच वें 
aoe शारिरिक दिव्यांग आरक्षणाचा eee शासनाच्या 
अ.क्र. | विद्यमान संवर्ग कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या अधिसुचनेमधील 
योग्यता सुयोग्य प्रकार अधिसुचनेमधील 
पृ.क्र.व अ.क्र 
६ 
हिं २ ३ | a । षु 
राजपत्रित गट-ब 
१ | अधिक्षक त T, W,RW, | a) B,LV परिवार प्रबंधक | केंद्र शासनाच्या 
SEES 2 D,HH आस्थापनेवरील कर्मचा- | अधिसूचनेतील 
0 OAOL, चोळा स्यात क शते वलि 
BLBA. यांच्या आस्थापनाविषयक | पृ.क्र.१८३३ वरील 
0/1,,07, | बाबी हाताळणे, | अ.क्र.३३ नुसार 
LC,Dw, । राजभवनातीळ जडसंग्रह 
AAV aq ल araracren 
d) sLo.M । वस्तू / भांडार | 
e) MD अभिलेख व साठा नोंदी 
involving (a) | करुन घेणे. गृहपाल व 
to (d) above AICTEER 7 ara 
मोटारघर fa 
नियंत्रण ठेवणे. 
२ | अधिक्षक S, ST, W,BN, | a) LV मुंबई, व नागपूर येथील | केंद्र शासनाच्या 
(उद्याने) क वड b) _D,HH राजभवनाच्या बगीचा तसेच | अधिसूचनेतीळ 
c) ete राजभवन परिसरातील | पृ.क्र.१७४० वरील 
OAL.CP, | झाडांची देखभाल व नवीन | अ.क्र.२७० नुसार 
LC,Dw, | लागवड करणे, त्यासाठी 
AAV,MDy ता तयी 
d) ASD (M), -या साहित 
SLD.MI ।खरेदी करणे, राजभवन 
8) ती येथे येणा-या अति 
11/01/1111 
खाक (व महत्त्वाच्या अतिथीसाठी 
above पुष्पगुच्छ व सजावटीची 
व्यवस्था करणे, माळ्यांच्या 
कामावर देखरेख व 
नियंत्रण ठेवणे 
3 | अधिक्षक S, ST, W, MF, | a) LV खाद्यपेय अधिक्षकांना र शासनाच्या 
(खाद्यपेय) २ . D,HH विविध कामामध्ये सहाय्य | अधिसूचनेतील 
GOA BAS क्य वाया पाडायचा च वरील 
OLBL.CP, । य भांडाराचा | पृ.क्र.१६९४ वरील 
LC,Dw, हिशोब ठेवणे. पॅन्ट्री व अ.क्र.१६२ नुसार 
यं त स्वयंपाकघर येथील 
SLD.MI_ | कामावर देखरेख ठेवणे 
6) MD 
involving 
(a) to (d) 
above 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/प्र.क्र.४१/२०-अ 


अराजपत्रित गट-ब 


४ | सहाय्यक S,ST,W.BN, | a) LV खाद्यपेय अधिक्षकांना केंद्र शासनाच्या 
खाद्यपेय कच me b) पत विविध कामामध्ये सहाय्य । अधिसूचनेतील 
अधिक्षक डी ae करणे. खाद्यपेय भांडाराचा | पृ.क्र.१६९३ वरील 

OALCP, | हिशोब ठेवणे. पॅन्ट्री व अ.क्र.१५८ नुसार 
LC,Dw, स्वयंपाकघर येथील 
ne कामावर देखरेख ठेवणे 
d) ASD, 
SLD,MI 
e) MD 
involving (a) 
to (d) above 
गट-क 
५ | सहाय्यक S, ST, W, BN, a) B,LV आस्थापनाविषयक बाबी | केंद्र शासनाच्या 
RW.SE, प, 0, | b) D,HH जुना अभिलेख | अधिसूचनेतील 
in 0) OABA, OL, हाताळणे, जुना अभिलेख | अधिसूचनेतीळ 
BL,OAL, व्यवस्थित ठेवणे, | पृ.क्र.१६५६ वरील 
CP.LC.Dw, | सेवापुस्तके अद्ययावत | अ.क्र.५१० नुसार 
AAV nak ee 
d) SLD, MI वणे, विविध प्रकारची 
९) MD © देयके तयार करणे, वर्ग ४ 
involving @) | aeftes कर्गवा्यांवा सनि. 
to (d) above 
निधी लेखा ठेवणे, 
राज्यपालांचे परिसहाय्यक 
यांच्या मार्गदर्शनाखाली मा. 
राज्यपालांचे दौरा कार्यक्रम 
तयार करणे, 
राजशिष्टाचार विषयक 
बाबी हाताळणे, 
राज्यपालांच्या कार्यक्रमाचे 
नियोजन करणे 
६ | लघुटंकलेखक | $, ST, Ww, a) B,LV अधिका-यांकडून केंद्र शासनाच्या 
L.MF, RW SE, b) HH ध्ये coma | अधिसूचनेतील 
HC 5 OA OF लघुलिपीमध् 1 अधिसूचनेतील 
BLOAL, । घेऊन त्यांचे टंकलेखन | पृ.क्र.१८३६ वरील 
८.८, | करणे. कार्यालयाचे | अ.क्र.३९ नुसार 
Dw,AAV टंकलेखनाचे काम पाहणे 
त) ASD(M), | टंकलेखनाचे काम पाहणे. 
SLD.MI | वरीष्ठ अधिका-याचे स्वीय 
७ MD सहाय्यक म्हणून काम 
involving 
(a) to (१) | पाहणे. 
above 
७ । गृहपाल S,ST,W.BN, | a) ७.४ राज्यपाल, अतिथी तसेच | केंद्र शासनाच्या 
000)... वरीष्ठ अधिकारी | अधिसूचनेतील 
७0 OA,OL, मा भव्यता ळे चो 
OAL.CP, यांचेकरीता आवश्यक | पृ.क्र.२५६० वरील 
LC.Dw, असणा-या वस्तू, मा. | अ.क्र.२७१ नुसार 
वं हि राज्यपालांचे निवासस्थान 
MoD) व अतिथीगृहाची निगा व 
ID,SLD,MI | साफसफाई यावर देखरेख, 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/प्र.क्र.४१/२०-अ 


MD 
involving (a) 
to (d) above 


साहीत्य पुरविणे कार्यालय 
व अतिथीकरीता आवश्‍यक 
फर्निचर साहीत्य खरेदी 
करणे. 


८ | खाद्यपेय S, ST, BN, a) 1.४ ee वतात य शासनाच्या 
MF. RW.SE b) एत खाद्यपेय अधि क क का 
सहाय्यक sae: र आधसूवनताल 
. c) OL,CP विविध कामामध्ये सहाय्य य att 
त ी .क्र.२०२५ वरील 
LCDw,AAV | करणे. खाद्यपेय भांडाराचा | 2१”? 
पॅन्ट्री अ.क्र.५ नुसार र 
d) a हिशोब sat, बत्ती. g | TPC TAN 
6) MD स्वयंपाकघर येथील 
involving (a) | कामावर देखरेख ठेवणे. 
to (d) above 
९ | सहाय्यक उद्यान | ST, SE, a) 1.४ केंद्र शासनाच्या 
पर्यवेक्षक ai b)  D,HH राजभवन पुणे येथील अधिसूचनेतील 
७0 OA, BA, उद्यानाचे जतन व संवर्धन पृ.क्र.२०८५ वरील 
"व, क्ल नाती बया te 
DwAAV | PS" : व अन्य | अ.क्र.६७० नुसार 
d) ASD(M), | कर्मचा-यांवर पर्यवेक्षण 
IDSLD.MI ।करणे. राजभवन पुणेची 
e) MD a 
न र देखभाल ० 
to (d) above 
१० | लिपिक/लिपिक | S, ST, W, BN, कार्यालयीन टपालाची | केंद्र शासनाच्या 
टंकलेखक कक HC, | ay B,LV आवकजावक ठेवणे, टपाल | अधिसूचनेतीळ 
09). त्यात तिकीटांचा लेखा ठेवणे, | पृ.क्र.१८३९ वरील 
6) > OAS OL BI का ववा कातकरी. कर नुसार 
BA OAL, * | टंकलेखनाचे काम , | अ.क्र.४६ नुसार 
CP.LC.Dw, | जुना अभिलेख व्यवस्थित 
d) oan PY | samt, Sar «पुस्तके 
MoD), ID, अद्ययावत ठेवणे, विविध 
SLD,MI प्रकारची देयके तयार 
8 कची ee करणे, वर्ग ४ मधील 
INVOLVINE (a E 
to (d) thee । कर्मचा-यांचा भ. नि. निधी 
लेखा ठेवणे. 
गट-ड 
११ । शिपी (लनन)  ।6, 5, W,BN, | a) LV राज्यपालांचे निवासस्थान केद्र शासनाच्या 
oe “ DAH | वराजभवनमधील अधिसूचनेतील 
Gc OL, CP, थीगृह वरीष्ठ क्र वरील 
10199, अतिथीगृह, पृ.क्र.२५४८ वरील 
AAV अधिकारी यांची अ.क्र.२३३ नुसार 
d) 1. निवासस्थाने येथील सोफा 
0 > > फर्निशींगच्या 
&1),४1 ' । पडदे वगैरे फर्निशींगच्या 
e) MD वस्तू शिऊन तयार करणे. 
involving (a) 
to (d) above 
१२ | लष्कर तां 5, ST,W,MF, | a) ७. ज्यपालांचे निवास स्थान, | केंद्र शासनाच्या 
वि नर: - गित राजभवन कार्यालय, अधिसूचनेतील 
ह ces अतिथी कक्ष येथील पृ.क्र.२४७३ वरील 
CP.LC, अवजड सामानाची ने-आण | अ.क्र.२ नुसार 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/प्र.क्र.४१/२०-अ 


Dw,AAV णे ते योग्य त्या ठिकाणी 
0 ASDM, | मांडणे 
MoD), ID, 
SLD,MI 
6) MD 
involving 
(a) to (d) 
above 
१३ | आचारी ST, W, : a) SCO राज्यपाल व द्र शासनाच्या 
a Ge 2 नि राजभवनमधील विशेष अधिसूचनेतील 
0 ney अतिथी वरीष्ठ अधिकारी । पृ.क्र.२५०९ वरील 
1७,५५७ | यांना चहापान नाउता व अ.क्र. ११२ नुसार 
०0 =ASD™, | जेवणया सेवा पुरविणे 
MoD), ID, 
SLD,MI 
8) MD 
involving 
(a) to (d) 
above 
१४ | सहाय्यक S, ST, W, i a) LV राज्यपाल व केद्र शासनाच्या 
आचारी क र a b) D,HH राजभवनमधील विशेष अधिसूचनेतील 
oma C) OL, CP, थी वरीष्ठ अधिकारी क्र वरील 
LC Dw. अति वरीष्ठ अधिकारी । पृ.क्र.२५१२ वरील 
AAV यांना चहापान नाइता व अ.क्र.१२१ नुसार 
०0 ASD, | जेवणया सेवा पुरविणे 
MoD), ID, 
SLD,MI 
8) MD 
involving 
(a) to (d) 
above 
१५ | मुख्य बटलर S,ST,W,MF, | a) LV राजभवनमधील खाद्यपेय । केंद्र शासनाच्या 
RE b) 5; विभागातील अधिसूचनेतील 
०) OL, LC, आचारी/सहाय्यक आचारी क्र वरील 
Dw. AAV 1चारी/सहाय्यक आचारी | पृ.क्र.२०२४ वरील 
d) ASD(M), | यांना जेवण तयार अ.क्र.५१३ नुसार 
SLD,MI करण्यास मदत करणे 
e) MD 
involving (a) 
to (d) above 
१६ | माळी मुकादम | S,ST,W,BN, | a) छा, राजभवनाच्या आवारातील । केंद्र शासनाच्या 
a Mies गे, DHE बगीचा व उद्यानातील अधिसूचनेतील 
? C) OL,CP, झाडांची खतपाणी घालून क्र वरीळ 
LC Dw. झाडांची खतपाणी घाळून | पृ.क्र.२५२३ वरील 
AAV निगा राखणे, नवीन अ.क्र.१६० नुसार 
qd) ASD(™), | लागवड करणे 
ID ,SLD, 
MI 
e) MD 
involving (a) 
to (d) above 
१७ | स्वयंपाकघर S,ST,W,BN, [8  0,॥.९ राजभवनमधील खाद्यपेय । केंद्र शासनाच्या 
मदतनीस व ० Primes?) cp). IDE विभागात स्वयंपाक्यांना अधिसूचनेतील 
ae c) OA,OL, oe z= वरील 
CAR “710” | Wea जेवण पृ.क्र.२५११ वरील 
Dw,AAV 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/प्र.क्र.४१/२०-अ 


5) ASD(™M, । बनविण्यासाठी मदत करणे | अ.क्र.१२० नुसार 
MoD),ID, । व जेवणाची भांडी प्लेटस 
SLD,MI nels : 
involving (a) 
to (d) above 
१८ | बटलर S,ST,W,MF, | a) LV राजभवनमधील खाद्यपेय । केंद्र शासनाच्या 
RW, SE, प b) _-D,HH pats अधिसूचनेतील 
0. छा. विभागातील अधिसूचनेतील 
0७,५५७ | आचारी/सहाय्यक आचारी | पृ.क्र.२०२४ वरील 
d) ASD (४), | यांना जेवण तयार अ.क्र. ५१३ नुसार 
SLD,MI ग ser 
e) MD करण्यास मदत करणे. 
involving 
(a) to (d) 
above 
१९ । शिपी S,ST,W, BN, | a) LV राज्यपालांचे निवासस्थान | केंद्र शासनाच्या 
MF,RW,SE, |b)  D,HH wea व्य अधिसूचनेतील 
as 0) लक, व धील अधिसूचनेतील 
LC,Dw, अतिथीगृह, वरीष्ठ पृ.क्र.२५४८ वरील 
AAV अधिकारी यांची अ.क्र.२३३ नुसार 
० ०8%. | निवासस्थाने येथील सोफा 
Mob), ID, वासस्था ल सोफा 
SLD.MI | पडदे वगैरे फर्निशिंगच्या 
ला Ss. वस्तू शिऊन तयार करणे. 
involving 
(a) to (d) 
above 
२० | लष्कर S,ST,W,MF, | a) फा. राज्यपालांचे निवास स्थान, | केंद्र शासनाच्या 
ह : nares राजभवन कार्यालय, अधिसूचनेतील 
OAL, CP, | अतिथी कक्ष येथील पृ.क्र.२४७३ वरील 
>” अवजड सामानाची ने-आण | अ.क्र.२ नुसार 
त) ASD (M, करणे ते योग्य त्या ठिकाणी 
॥॥०)), ॥), मांडणे. 
SLD,MI 
e) MD 
involving (a) 
to (d) above 
२१ | दफ्तरी S,ST,W, BN, | a) B,LV भवन कार्यालयाती केंद्र शासनाच्या 
RW, b) D,HH सत्या व अभिलेख 
SE,H,CMF | oa Ba या व अभिलेख अधिसूचनेतील 
OLE, व्यवस्थितठेवणे.. पृ.क्र.२२७२ वरील 
OAL, Ta टपाल व नस्त्या अ.क्र.१२०५ नुसार 
व ंबंधित अधिकारी/शाखा 
OY ना वितरित कर 
त) &७ ता, य करणे 
MoD), ID, 
SLD,MI 
e) MD 
involving (a) 
to (d) above 
२२ | कनिष्ठ ST, W, ? a) LV राजभवनमधील खाद्यपेय । केंद्र शासनाच्या 
स्वयंपाकी / ae P,MP, |b) उप विभागातील वरीष्ठ अधिसूचनेतील 
पॅन्ट्रीमॅन * 0 TORO cattery ताता वतात = वरील 
पॅन्ट्रीमॅन CP.LC.Dw. स्वयंपाकी यांना चहापान । पृ.क्र.२५१० वरील 
AAV नाइता व जेवण तयार अ.क्र.११५ नुसार 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/प्र.क्र.४१/२०-अ 


0 ASD(M), | करण्यास मदत करण 
ID SLD, 
MI 
e) MD 
involving (a) 
to (d) above 
२३ | सहाय्यक S,ST,W,MF, | a) LV राज्यपाल व केंद्र शासनाच्या 
(बटलर) eee b) _D,HH राजभवनमधील विशेष अधिसूचनेतील 
c) OL, CP, थी वरीष्ठ अधिकारी क्र वरील 
Dw.AAV अति वरीष्ठ अधिकारी । पृ.क्र.२०२४ वरील 
d) ASD(M), । यांना चहापान नाइता व अ.क्र.११४ नुसार 
ID ,310)शा | जेवण या सेवा पुरविणे. 
e) MD involving 
(a) to (d) 
above 
२४ | पॉलिशर oo BN, था, a) ७.४ राजभवनमधील पुरातन व । केंद्र शासनाच्या 
र b) __D,HH किंमती लाकडी सामान | अधिसूचनेतीळल 
c) ७01, Dw, पॉलिश करुन सुस्थितीत क्र वरील 
० पॉलिश करुन सुस्थितीत | पृ.क्र.१९०८ वरील 
d) ASD(M, । ठेवणे. अ.क्र.२२० नुसार 
MoD), ID, 
SLD,MI 
e) MD 
involving (a) 
to (d) above 
24 वि S,ST,L,KC, | a) BLV राज्यपाल व द्र शासनाच्या 
द कता b) पप राजभवनमधील अतिथी, । अधिसूचनेतीळल 
द ८0%... || sheet hats = aS 
OAL. Lc, | वरीष्ठ अधिकारी यांचे पृ.क्र.२५५४ वरील 
0%,५५७ | कपडे तसेच अ.क्र.२५२ नुसार 
० ASD(M, | अतिथीगृहातील फर्नीशिंग 
MoD). ID. | धुऊन इस्री करणे 
SLD.MI धुऊन इस्री करणे. 
e) MD 
involving (a) 
to (d) above 
२६ | सप S,ST,W,MF, | a) LY, राजभवनमधील द्र शासनाच्या 
गुकादग SE, प, C b) D,HH, os अधिसूचनेतील 
मुकादम 0) OA,BA, अतिथीकक्ष, राज अधिसूचनेतील 
OL,BL, कार्यालय, अधिकारी पृ.क्र.२५५५ वरील 
क निवासस्थाने वगैरे ठिकाणी | अ.क्र.२५५ नुसार 
, Uw, स्वच्छतागृहांची 
AAV स्वच्छतागृहांची 
d) ASD 0५, साफसफाई करणे 
MoD), ID, 
SLD,MI 
e) MD 
involving 
(a) to (d) 
above 
२७ | शिपाई / S,ST,W,MF, | 8 छा, राजभवन कार्यालयातील | केंद्र शासनाच्या 
संदेशवाहक काव b) त्रात नस्त्या व अभिलेख अधिसूचनेतील 
ळे OA OLS CP ilies sie वणे ss वील 
LCDw AAV | व्यवस्थीत ठेवणे. पृ.क्र.२४७४ वरील 
d) ASD(M), | कार्यालयाचे टपाल व अ.क्र.३ नुसार 
ID,SLD.MI | नस्त्या संबंधित अधिकारी/ 
8 MD 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/प्र.क्र.४१/२०-अ 


involving (a) | शाखा यांना वितरीत 
to (d) above करणे 
२८ | मुख्य we S, ST, W, री छो BLV ज्यपालांचे निवासस्थान, | केंद्र शासनाच्या 
ear b) फ्ता राजभवन कार्यालय, अधिसूचनेतील 
* c) OA,BA, one यी = वरील 
oLcpic, | अतिथी कक्ष याठिकाणी | पृ.क्र.२४८१ वरील 
Dw.AAV, । स्वच्छता व निटनिटकेपणा | अ.क्र.२७ नुसार 
शि) राखणे 
d) &5) (५, 
MoD), ID , 
SLD,MI 
e) MD 
involving (a) 
to (d) above 
२९ | कक्षसेवक S, ST, W, a) B,LV राज्यपालांचे निवासस्थान, | केंद्र शासनाच्या 
BN,L,PP,MF, ७) D,HH ee eee लिंग अधिसूचनेतील 
SE.H 2 >. राजभवन , अधिसूचनेतील 
BAOL, | अतिथी कक्ष याठिकाणी | पृ.क्र.२४८१ वरील 
CP.LC, स्वच्छता व निटनिटकेपणा | अ.क्र.२७ नुसार 
Dw, AAV, — 
MDy राखणे 
d) ASD (M, 
MoD), ID, 
SLD,MI 
e) MD 
involving 
(a) to (d) 
above 
30 | माळी S,ST,W, BN, | a) LV राजभवनाच्या आवारातील | केद्र शासनाच्या 
oe 6) उमप बगीचा व उद्यानातील अधिसूचनेतील 
6 ०) OL, ,CP, झाडांची खतपाणी घाळून क्र वरील 
LC Dw. झाडांची खतपाणी घाळून | पृ.क्र.२५२३ वरील 
AAV निगा राखणे, नवीन अ.क्र.१६१ नुसार 
d) ASD(M), । ळागवड करणे 
ID ,SLD,MI 
e) MD 
involving (a) 
to (d) above 
३१ | मोटार स्वच्छक | S,ST,W,BN, | a) BLV राजभवनमध्ये ल्य pS शासनाच्या 
प b) D,HH वाहनांची स्वच्छता व निगा | अधिसूचनेतील 
c) OA,OL, राखण = वरील 
OAL.CP, पृ.क्र.२५५३ वरील 
1.0,1)७/, अ.क्र.२५० नुसार 
AAV 
d) ASD (M, 
MoD), ID , 
SLD,MI 
e) MD 
involving 
(a) to (d) 
above 
३२ | टेनिस बॉय 5, ST, W, a a) LV निस कोर्ट, बॅडमिंटन ps शासनाच्या 
मोती b) D,HH कोर्ट व राजभवन क्लब UY | अधिसूचनेतील 
हस ०0 OL.CP, eee = ane 
LC Dw. काम करणे, खेळासाठी पृ.क्र.१८७६ वरील 
AAV आवश्‍यक असणारी सामग्री | अ.क्र.१३० नुसार 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/प्र.क्र.४१/२०-अ 


0) ASD(M, = | उपलब्धकरुनदेणेव 
MoD), ID, | त्यांची निगा राखणे. 
SLD,MI 
e) MD 
involving (a) 
to (d) above 
३३ | सफाईंगार S, ST, W, BN, | a) B,LV राजभवनमधील केंद्र शासनाच्या 
ee वा ह . न अतिथीकक्ष, राजभवन अधिसूचनेतीळल 
OAL,CP,LC, | कार्यालय, अधिकारी पृ.क्र.२५५३ वरील 
Dw.AAV  । निवासस्थाने वगैरे ठिकाणी | अ.क्र.२५० नुसार 
d) ॥$])) (१५, स्वच्छतागृहांची शि : 
MoD), ID, । स्वच्छतागृहांची 
SLD, MI साफसफाई करणे 
e) MD 
involving (a) 
to (d) above 
३४ | HART मजदूर । S, 51, ७, BN, a) B.LV राजभवन परीसरातील केंद्र शासनाच्या 
त 5 D,HH केरकचरा काढणे व परीसर | अधिसूचनेतील 
c) OA, OL, स्वच्छ ठेवणे क्र वरील 
OAL.cp, | स्वच्छ ठेवणे. पृ.क्र.२५५३ वरील 
LC,Dw, अ.क्र.२५० नुसार 
AAV 
d) ASD 
(M,MoD), 
ID,SLD, 
MI 
e) MD 
involving 
(a) to (d) 
above 
शारीरिक योग्यता 
Abbreviations: 
Sr. No. | Abbreviation | Long Form Sr.No. | Abbreviation | Long Form 
1 $ Sitting ८ MF Manipulation by Fingers 
2 ST Standing ९ SE Seeing 
3 W Walking qo H Hearing 
4 BN Bending 19 Cc Communication 
5 L Lifting 12 RW Reading and Writing 
fi <6 7 PPP. | Pulling & Pushing 13 KC Kneeling & Crouching 
(9 JU Jumping १४ CL Climbing 
दिव्यांग आरक्षणाचा सुयोग्य प्रकार 
Abbreviatiions: 
Sr.No. | Abbreviation | Long Form Sr.No. | Abbreviation | Long Form 
1 [Be ll Blind 12 CP Cerebral Palsy 
2 LV Low Vision 13 LC Leprosy Cured 
3 [1 | Deaf 14 DW Dwarfism 
4 HH Hearing Handicapped 15 AAV Acid Attack Victim 
5 OA One Arm 16 MDy Muscular Dystrophy 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/प्र.क्र.४१/२०-अ 


| OL One Leg 17 ASD Autism Spectrum 
Disorder(M=Mild, 
Mod=Moderate) 

7 BA Both Arms 18 ID Intellectual Disability 

| 8 BL Both Legs 19 SLD Specific Learning Disability 

| 9 | OAL One Arm and One Leg 20 MI Mental Illness 

10 BLOA Both Legs and One Arm 21 MD Multiple Disabilities 

11 BLA Both Legs Arms 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


